वर्ष ८ , अंक ३२ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये ३०.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार ब 
व चार – क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर १-१६ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


पृष्ठे 

नाही . 


अनुक्रमणिका 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२ ९ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , 
: नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


पृष्ठे 

9-3 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्र . कावि - अका- उविअ - प्रस्तु . २-३३७-२०२२ . 


( १ ) 


66 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांना भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 
आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक कावि - अका - प्रस्तु.२-२०२१ , 
दिनांक ३० मार्च , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

ना . - एक -१ ( १६४५ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 


२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , अनूसची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये खालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३ - एलए - ६५-२०२०-२१ , 
गावांचे नाव घोसरी , तालुका पोंभुर्णा , जिल्हा चंद्रपूर 

कुटूंब प्रमुखाचे नांव 

भूमापन क्रमांक 


( २ ) 


बंडु गणपती पाल व इतर 

अशोक तुळशिराम चुदरी व इतर 

शंकर लचमना लिंगलवार 

अविशांत मारोती अलगमवार व इतर 

सुरेश बाबुराव अलगमवार व इतर 

येलुबाई वातु ठुसे व इतर 

अविशांत मारोती अलगमवार व इतर 


पुनाबाई रामदास वाकुडकर 

मुकुंदा रुषी वाकुडकर व इतर 

साक्षी प्रणय कटकमवार 


तुळशिराम उकाजी लोनबले 

एकनाथ कवडु चुदरी व इतर 

त्रिवेणबाई शिवराम चुदरी व इतर 

देविदास शिवराम चुदरी व इतर 

शंकर सोमा पाल व इतर 

शंकर सोमा पाल व इतर 


( ३ ) 


३५६/१ 

३५६/२ 

३४४ 


४६७ 


४६० 


३४३ 


४६८ 


४७१ 


४७२ 


४७४/४ 


४७ ९ 


४३ ९ 


४५८ 


४५७ 


४४० 


४४१ 


संयुक्त मोजणी प्रमाणे 
संपादनाखालील क्षेत्र 


( ४ ) 

हे . आर 


० १८०० 


० ३३०० 


० २५०० 


० १३०० 


० ०५०० 


० ०६०० 


० ०१०० 


० १२०० 


० २००० 


० ०७०० 


0 9000 


० ०६०० 


० १००० 


० ११०० 


० ०६०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक- चालू 


( १ ) 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 

३० 


३१ 

३२ 


३३ 


३४ 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


( २ ) 


गंगाराम पुंजाराम बोरकुटे व इतर 

एकनाथ कवडु चुदरी व इतर 

शंकर लचमना लिंगलवार 


निलुबाई गिरमा पाल व इतर 

विजय मोरेश्वर जोशी व इतर 

प्रकाश मोरेश्वर अंदेकीवार व इतर 

सुरेश रामचंद्र गुणशेट्टीवार 

विलास रावजी पोरटे व इतर 


तुळशिराम तानु चुदरी 

उमाजी नामदेव चुदरी व इतर 

विजय मोरेश्वर जोशी व इतर 

बालाजी नानाजी नागापुरे व इतर 

गणेश विरन्ना बिटुरवार व इतर 

पुष्पा विजय अलगमवार 

पुष्पा विजय अलगमवार 


विजय अलगमवार 

पुष्पा 
पुष्पा विजय अलगमवार 

विलास रावजी पोरटे व इतर 


समाजाला मिळणारे लाभ 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) 


( ३ ) 


४३७ 


४३८ 


४८१ 


४८३ 


५३८ 


५०८ 


५० ९ 

५३० 


४३६ 


४८६ 


४८४ 


४८५ 


५०७ 


५०६ 


५०५ 


५०४ 


५१० 


५११ 


क्षेत्र .. 


एकूण क्षेत्र 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( ४ ) 
हे . आर 

० ०७०० 


० २२०० 


० ०१०० 


0 9000 


० १२०० 


० ०३०० 


● ०६०० 


० ०५०० 


० ०१०० 


० ०१०० 


० २००० 


० ०३०० 


० ००५० 


० ०३०० 


० ००५० 


० ० ९ ०० 


० ०८०० 


० ०५०० 


३०००० 


3 


गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 

गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित गोवर्धन शाखा कालवा , 
मौजा घोसरी येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता . 


गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित गोवर्धन शाखा कालवा 
व कालव्याची सिंचन निर्मिती करून पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून 
देणे . 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


OC 


गोंडपिपरी : 
दिनांक ५ जुलै २०२२ . 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक - 


शासन पत्र क्रमांक : 

प्रकल्प : 

वरील मंजूर योजना व शासन निर्णयानुसार संक्षिप्तपणे खालील बाबी संबंधित भूधारकांना देय करण्यात येतील . 

( अ ) नागरी सुविधा , ( ब ) घरांसाठी भूखंड , ( क ) घर बांधणी अनुदान , ( ड ) पुनर्वसित गावठाणात सामान हलविण्यासाठी अर्थसहाय , ( इ ) गुरांच्या 
गोठ्यासाठी अर्थसहाय , ( प ) दुकाने / शेड बांधण्यासाठी अर्थसहाय , ( फ ) एक वेळचे अर्थसहाय , ( भ ) नोकरी किंवा नोकरी ऐवजी एकमुस्त रक्कम , 
( म ) नोकरीसाठी तांत्रीक व व्यावसायिक प्रशिक्षण व विद्यावेतन , ( य ) प्रकल्पाच्या ठिकाणी कंत्राटी कामे , ( र ) प्रकल्पाच्या बांधकामावर मजूर म्हणून 
नेमणूक , ( ल ) १२.५० टक्के विकसित जमीन अथवा समकक्ष सानुग्रह अनुदान , ( व ) अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबांना अर्थसहाय 

टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३० . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
दिनांक : 


( अवाच्य ) , 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , यांजकडून 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त -४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही.एस.आर .४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे- प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आर्वी यांचेकडील पत्र क्र . - मौजा चिंचोली ( डांगे ) -परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , दिनांक १४ जुलै २०२२ प्राप्त 
दिनांक २१ जुलै २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण- अधिसूचना - मौजा चिंचोली ( डांगे ) - ३७८८-२०२२ – 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर - ४३२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

स - ४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा चिंचोली ( डांगे ) , ता . आर्वी , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप - अधीक्षक भूमि अभिलेख , आर्वी यांचे अधिनस्त साजा आर्वी मध्ये मौजा चिंचोली ( डांगे ) हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्वारे मंजूरी देणेत येत आहे . 


अ.क्र . जिल्हा 


( १ ) ( २ ) 

वर्धा 


} 


परिशिष्ट - ब 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणा - या गावांचा / मिळकतीचा तपशील 
तालुका कार्यालयाचे 

सध्या परिरक्षणासाठी 

परिरक्षणास 

नाव 

नव्याने 

घ्यावयाची 


( ३ ) 

आर्वी 


( ४ ) 

उप अधीक्षक , 

भूमि अभिलेख , 

आर्वी . 


साजा 


( ५ ) 

आर्वी 


उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) 


गांवे 

( ६ ) ( ७ ) 

आर्वी 

५०८ 

दाऊतपुर ४५२ 

शहापुर 

४७ 

जळगाव 

वाढोणा 

रोहणा 

वाठोडा 

विरुळ 


रसुलाबाद 

वर्ध 

शिरपुर 

मोरांगणा 

काचनुर 


मिळकती गांवे 

( ८ ) 

बोरखेडी 
बाजारवाडा 

धनोडी खुर्द 

पानवाडी 

२५ ९ 

चिंचोली डांगे २ ९ ७ 


एकूण . 


५ ९ ३ 

७२७ 

७०७ 

६०३ 

८३० 

७ ९ ४ 

९ ११ 

६७३ 

६०४ 

५६१ 


८०१० 


१०५ 

१४३ 

८१ 


पुनर्रचनेनंतरची 
स्थिती 


मिळकती साजा 

( ९ ) 

( १० ) 

आर्वी आर्वी 


८८५ 


गांवे 

( ११ ) 


दाऊतपुर 

शहापुर 

जळगाव 

वाढोणा 

रोहणा 

वाठोडा 

विरुळ 


रसुलाबाद 

वर्ध 

शिरपुर 

मोरांगणा 

काचनुर 

जाम 


एकलारा 

कुष्णापुर 

खैरी 

बोरखेडी 


बाजारवाडा 

धनोडी खुर्द 

पानवाडी 

चिंचोली डांगे 


मिळकती 

( १२ ) 

५०८ 

४५२ 

४७ 


५ ९ ३ 

७२७ 

७०७ 

६०३ 

८३० 

७ ९ ४ 

९ ११ 

६७३ 

६०४ 

५६१ 

३१ 

६२ 

५ ९ 

२६ 

१०५ 

१४३ 

८१ 

२५ ९ 

२ ९ ७ 


९ ०७३ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु . २,०३ , ९ ३५ ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 

ना . - एक -२ ( १६४५ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३१ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . एस . आर . ४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे- प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आर्वी यांचेकडील पत्र क्र . - मौजा धनोडी खुर्द - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , दिनांक १४ जुलै २०२२ प्राप्त दिनांक 
२१ जुलै २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण- अधिसूचना - मौजा धनोडी खुर्द- ३७ ९१-२०२२ – 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर - ४३२३ 
स - ४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा मौजा धनोडी खुर्द , ता . आर्वी , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप - अधीक्षक , भूमि अभिलेख , आर्वी यांचे अधिनस्त साजा आर्वी मध्ये मौजा धनोडी खुर्द हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्वारे मंजूरी देणेत येत आहे . 


( १ ) 


अ.क्र . जिल्हा 


( २ ) 

वर्धा 


परिशिष्ट - ब 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणा - या गावांचा / मिळकतीचा तपशील 
तालुका कार्यालयाचे 

सध्या परिरक्षणासाठी 

परिरक्षणास 

नाव 

नव्याने 

घ्यावयाची 


( ३ ) 

आर्वी 


साजा 

( ४ ) 

( ५ ) 

उप अधीक्षक , आर्वी 

भूमि अभिलेख , 
आर्वी . 


उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) 


गांवे 

( ६ ) 


मिळकती 

( ७ ) 


आर्वी 

५०८ 

दाऊतपुर 

४५२ 

शहापुर 

४७ 

जळगाव 

५ ९ ३ 

वाढोणा ७२७ 

रोहणा 

७०७ 

वाठोडा 

विरुळ 


रसुलाबाद 

वर्ध 

शिरपुर 


६०३ 

८३० 

७ ९ ४ 

९ ११ 

६७३ 


गांवे 

( ८ ) 


मिळकती साजा 

( ९ ) 

( १० ) 


बोरखेडी १०५ 

बाजारवाडा १४३ 
८१ 

धनोडी खुर्द 

पानवाडी 

२५ ९ 

चिंचोली डांगे २ ९ ७ 


आर्वी 


पुनर्रचनेनंतरची 
स्थिती 


गांवे 

( ११ ) 


आर्वी 

दाऊतपुर 

शहापुर 

जळगाव 

वाढोणा 

रोहणा 

वाठोडा 

विरुळ 


रसुलाबाद 

वर्ध 

शिरपुर 


मिळकती 

( १२ ) 


५०८ 

४५२ 

४७ 

५ ९ ३ 

७२७ 

७०७ 

६०३ 

८३० 

७ ९ ४ 

९ ११ 

६७३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


( १ ) ( २ ) ( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


परिशिष्ट - ब – चालू 

( ६ ) 

( ७ ) 

मोरांगणा 

काचनुर 


एकूण . 


६०४ 

५६१ 


८०१० 


( ८ ) 


( ९ ) 


८८५ 


( १० ) 


( ११ ) 

मोरांगणा 

काचनुर 

जाम 


एकलारा 

कृष्णापुर 

खैरी 

बोरखेडी 


बाजारवाडा 

धनोडी खुर्द 

पानवाडी 

चिंचोली डांगे 


( १२ ) 

६०४ 

५६१ 

३१ 

६२ 

५ ९ 

२६ 

१०५ 

१४३ 

८१ 


२५ ९ 

२ ९ ७ 


७ 


९ ०७३ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु . ३१,७३५ ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३२ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र.२६- वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१ ९- प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . एस . आर .४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे - प्र.क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आर्वी यांचेकडील पत्र क्र . - मौजा पानवाडी - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , दिनांक १४ जुलै २०२२ प्राप्त दिनांक 
२१ जुलै २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण अधिसूचना - मौजा पानवाडी - ३७ ९४-२०२२ 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर -४३२३ 
स - ४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा पानवाडी , ता . आर्वी , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप - अधीक्षक भूमि अभिलेख , आर्वी यांचे अधिनस्त साजा आर्वी मध्ये मौजा पानवाडी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजूरी देणेत येत आहे . 


८ 


अ.क्र . जिल्हा 


( १ ) ( २ ) 


ले 


$ 


( ३ ) 

वर्धा आर्वी 


नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणा - या गावांचा / मिळकतीचा तपशील 

तालुका 

सध्या परिरक्षणासाठी 


कार्यालयाचे 

नाव 


( ४ ) 

उप अधीक्षक , 

भूमि अभिलेख , 

आर्वी . 


साजा 


परिशिष्ट - ब 


( ५ ) 

आर्वी 


उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) 

गांवे 


आर्वी 

दाऊतपुर 

शहापुर 

जळगाव 

वाढोणा 

रोहणा 

वाठोडा 

विरुळ 


रसुलाबाद 

वर्ध 

शिरपुर 

मोरांगणा 

काचनुर 


एकूण .. 


मिळकती गांवे मिळकती साजा 

( ७ ) 

( ८ ) 

( ९ ) ( १० ) 

आर्वी 


५०८ 

४५२ 

४७ 

५ ९ ३ 

७२७ 

७०७ 

६०३ 

८३० 


७ ९ ४ 

९ ११ 

६७३ 

६०४ 

५६१ 


परिरक्षणास 

नव्याने 

घ्यावयाची 


८०१० 


बोरखेडी 

१०५ 

बाजारवाडा १४३ 

धनोडी खुर्द 

८१ 

पानवाडी 

२५ ९ 

चिंचोली डांगे २ ९ ७ 


८८५ 


पुनर्रचनेनंतरची 

स्थिती 


गांवे 

( ११ ) 


आर्वी 

दाऊतपुर 

शहापुर 

जळगाव 

वाढोणा 

रोहणा 

वाठोडा 

विरुळ 


रसुलाबाद 

वर्ध 

शिरपुर 

मोरांगणा 


काचनुर 

जाम 


एकलारा 

कृष्णापुर 

खैरी 

बोरखेडी 


बाजारवाडा 

धनोडी खुर्द 

पानवाडी 

चिंचोली डांगे 


मिळकती 

( १२ ) 


५०८ 

४५२ 

४७ 


५ ९ ३ 

७२७ 

७०७ 

६०३ 

८३० 

७ ९ ४ 

९ ११ 

६७३ 

६०४ 

५६१ 

३१ 

६२ 

५ ९ 

२६ 

१०५ 

१४३ 

८१ 


२५ ९ 

२ ९ ७ 


९ ०७३ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु . १,२ ९ , ६८० ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३३ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . एस . आर .४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे- प्र.क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आर्वी यांचेकडील पत्र क्र . - मौजा बाजारवाडा - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , दिनांक १४ जुलै २०२२ प्राप्त दिनांक 
२१ जुलै २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण अधिसूचना - मौजा बाजारवाडा - ३७ ९७-२०२२ 

महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर -४३२३ 
स - ४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा बाजारवाडा , ता . आर्वी , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप - अधीक्षक भूमि अभिलेख , आर्वी यांचे अधिनस्त साजा आर्वी मध्ये मौजा बाजारवाडा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


अ.क्र . जिल्हा 


( १ ) ( २ ) 

वर्धा 


ल् 


ना . - एक -३ ( १६४५ ) . 


J 


परिशिष्ट - ब 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणा - या गावांचा / मिळकतीचा तपशील 
तालुका कार्यालयाचे 

सध्या परिरक्षणासाठी 

परिरक्षणास 

नाव 

नव्याने 

घ्यावयाची 


( ३ ) 

( ४ ) 

आर्वी उप अधीक्षक . 

भूमि अभिलेख , 
आर्वी . 


साजा 

( ५ ) 

आर्वी 


उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) 


गांवे 

( ६ ) 


मिळकती 

( ७ ) 

आर्वी 

५०८ 

दाऊतपुर ४५२ 

४७ 

शहापुर 
जळगाव 

५ ९ ३ 

वाढोणा ७२७ 

रोहणा 

७०७ 

वाठोडा 

विरुळ 


रसुलाबाद 

वर्ध 

शिरपुर 


६०३ 

८३० 

७ ९ ४ 

९ ११ 

६७३ 


गांवे 

मिळकती साजा 

( ८ ) 

( ९ ) 

( १० ) 

बोरखेडी 

१०५ 

बाजारवाडा १४३ 

धनोडी खुर्द 

८१ 

पानवाडी 

२५ ९ 

चिंचोली डांगे २ ९ ७ 


९ 


आर्वी 


पुनर्रचनेनंतरची 
स्थिती 


गांवे 

( ११ ) 


आर्वी 

दाऊतपुर 

शहापुर 

जळगाव 

वाढोणा 

रोहणा 

वाठोडा 

विरुळ 


रसुलाबाद 

वर्ध 

शिरपुर 


मिळकती 

( १२ ) 

५०८ 

४५२ 

४७ 

५ ९ ३ 

७२७ 

७०७ 

६०३ 

८३० 

७ ९ ४ 

९ ११ 

६७३ 


१० 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


परिशिष्ट - ब – चालू 

( ६ ) 

( ७ ) 


मोरांगणा 

काचनुर 


एकूण 


६०४ 

५६१ 


८०१० 


( ८ ) 


( ९ ) 


८८५ 


( १० ) 


अधिसूचना 


( ११ ) 

मोरांगणा 

काचनुर 

जाम 


एकलारा 

कुष्णापुर 

खैरी 

बोरखेडी 


बाजारवाडा 

धनोडी खुर्द 

पानवाडी 

चिंचोली डांगे 


( १२ ) 


६०४ 

५६१ 

३१ 


६२ 

५ ९ 


२६ 


१०५ 

१४३ 

८१ 

२५ ९ 

२ ९ ७ 


९ ०७३ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु.९ १,७१० ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३४ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त -४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.एस.आर. ४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे- प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आर्वी यांचेकडील पत्र क्र . - मौजा बोरखेडी - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , दिनांक १४ जुलै २०२२ प्राप्त दिनांक 
२१ जुलै २०२२ . 


क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण - अधिसूचना - मौजा बोरखेडी - ३८००-२०२२ 

महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर -४३२३ 
स - ४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा बोरखेडी , ता . आर्वी , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप - अधीक्षक भूमि अभिलेख , आर्वी यांचे अधिनस्त साजा आर्वी मध्ये मौजा बोरखेडी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


अ.क्र . जिल्हा 


( १ ) 


१ 


( २ ) 

वर्धा 


} 


परिशिष्ट - ब 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणा - या गावांचा / मिळकतीचा तपशील 
तालुका कार्यालयाचे 

सध्या परिरक्षणासाठी 

परिरक्षणास 

नाव 

नव्याने 

घ्यावयाची 


( ३ ) 

आर्वी 


( ४ ) 

उप अधीक्षक , 

भूमि अभिलेख , 
आर्वी . 


साजा 

( ५ ) 


उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) 


गांवे 

( ६ ) 


आर्वी आर्वी 


दाऊतपुर 
शहापुर 

जळगाव 

वाढोणा 

रोहणा 

वाठोडा 

विरुळ 


रसुलाबाद 

वर्ध 

शिरपुर 

मोरांगणा 


मिळकती गांवे 

( ७ ) 

( ८ ) 


५ ९ ३ 

७२७ 

७०७ 

६०३ 

८३० 

७ ९ ४ 

९ ११ 

६७३ 

६०४ 

काचनुर ५६१ 


एकूण .. 


५०८ 

४५२ 

४७ 


८०१० 


मिळकती 

( ९ ) 


बोरखेडी १०५ 

बाजारवाडा १४३ 
८१ 

धनोडी खुर्द 

पानवाडी २५ ९ 

चिंचोली डांगे २ ९ ७ 


८८५ 


साजा 

( १० ) 


पुनर्रचनेनंतरची 
स्थिती 


गांवे 

( ११ ) 


आर्वी आर्वी 


दाऊतपुर 

शहापुर 

जळगाव 

वाढोणा 

रोहणा 

वाठोडा 

विरुळ 


रसुलाबाद 

वर्ध 

शिरपुर 

मोरांगणा 


काचनुर 

जाम 


११ 


५ ९ ३ 

७२७ 

७०७ 

६०३ 

८३० 

७ ९ ४ 

९ ११ 

६७३ 

६०४ 

५६१ 

३१ 

६२ 

५ ९ 

२६ 

१०५ 

बाजारवाडा १४३ 

धनोडी खुर्द 
८१ 

पानवाडी 

२५ ९ 

चिंचोली डांगे 

२ ९ ७ 


एकलारा 

कुष्णापुर 

खैरी 

बोरखेडी 


मिळकती 

( १२ ) 


५०८ 

४५२ 

४७ 


९ ०७३ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु . ४२,३८५ ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३५ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त -४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही.एस.आर .४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ६ ) मा . 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे- प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , समुद्रपूर यांचेकडील पत्र क्र . - मौजा परसोडी - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , दिनांक ७ जुलै २०२२ प्राप्त दिनांक 
२० जुलै २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण अधिसूचना - मौजा परसोडी - ३८०३-२०२२ 

महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर - ४३२३ 
स - ४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


· 


स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा परसोडी , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप - अधीक्षक , भूमि अभिलेख , समुद्रपूर यांचे अधिनस्त साजा समुद्रपूर मध्ये मौजा परसोडी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


अ.क्र . जिल्हा 


( १ ) ( २ ) 

१ 

वर्धा 


परिशिष्ट - ब 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणा - या गावांचा / मिळकतीचा तपशील 
तालुका कार्यालयाचे 

सध्या परिरक्षणासाठी 

परिरक्षणास 

नाव 

नव्याने 

घ्यावयाची 


( ३ ) 

समुद्रपूर 


उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) 


साजा 

गांवे 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

उप अधीक्षक , समुद्रपूर समुद्रपूर 

भूमि अभिलेख , 

गीरड 

समुद्रपूर . 

कोरा 


एकूण . . 


३ 


मिळकती गांवे 

( ७ ) 

( ८ ) 

५४३ 

गांगापुर 

५ ९ ४ 

परसोडी 

५७ ९ हुसेनपुर 


१७१६ 


♡ 


मिळकती 

( ९ ) 

२ ९ 

४६ 

४६ 


१२१ 


पुनर्रचनेनंतरची 
स्थिती 


साजा 


गांवे 

( १० ) ( ११ ) 

समुद्रपूर समुद्रपूर 

गीरड 

कोरा 

सुकळी 

सावंगी झाडे 

धामनगाव 

नारायणपुर 

गांगापुर 

परसोडी 

हुसेनपुर 


१० 


मिळकती 

( १२ ) 

५४३ 

५ ९ ४ 

५७ ९ 

५० 

६५ 

७३ 

३१ 


२ ९ 

४६ 

४६ 


२०५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु . ३३,७६५ ची त्वरीत वसुली करण्यात 
यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३६ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१ ९- प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.एस.आर .४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे - प्र.क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


, 

संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , समुद्रपूर यांचेकडील पत्र क्र . - मौजा हुसेनपुर - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , दिनांक ७ जुलै २०२२ प्राप्त दिनांक 
२० जुलै २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण अधिसूचना - मौजा हुसेनपुर -३८०६ - २०२२ 

महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर - ४३२३ 
स - ४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा हुसेनपुर , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप - अधीक्षक , भूमि अभिलेख , समुद्रपूर यांचे अधिनस्त साजा समुद्रपूर मध्ये मौजा हुसेनपुर हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


अ.क्र . जिल्हा 


( १ ) ( २ ) 

वर्धा 


१ 


ना . - एक -४ ( १६४५ ) . 


परिशिष्ट - ब 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणा - या गावांचा / मिळकतीचा तपशील 
तालुका कार्यालयाचे 

सध्या परिरक्षणासाठी 

परिरक्षणास 

नाव 

नव्याने 

घ्यावयाची 


( ३ ) 

समुद्रपूर 


( ४ ) 

उप अधीक्षक . 

भूमि अभिलेख , 
समुद्रपूर . 


साजा 

( ५ ) 

समुद्रपूर 


उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) 


गांवे 

( ६ ) 


समुद्रपूर 

गीरड 

कोरा 


मिळकती 

( ७ ) 


गांवे 

( ८ ) 

५४३ 

गांगापुर 

५ ९ ४ 

परसोडी 

५७ ९ हुसेनपुर 


१३ 


मिळकती साजा 

( ९ ) 

( १० ) 


२ ९ 

४६ 

४६ 


पुनर्रचनेनंतरची 
स्थिती 


गांवे 

( ११ ) 


समुद्रपूर समुद्रपूर 

गीरड 

कोरा 


मिळकती 

( १२ ) 


५४३ 

५ ९ ४ 

५७ ९ 


१४ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


( २ ) ( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


एकूण 


परिशिष्ट - ब – चालू 

( ६ ) 

( ७ ) 


३ 


१७१६ 


( ८ ) 


3 


( ९ ) 


१२१ 


अधिसूचना 


( १० ) 


( ११ ) 


सुकळी 

सावंगी झाडे 

धामनगाव 

नारायणपुर 

गांगापुर 

परसोडी 

हुसेनपुर 


१० 


( १२ ) 

५० 

६५ 

७३ 

३१ 

२ ९ 

४६ 

४६ 


२०५६ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु . ४६,६०० ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३७ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . एस . आर . ४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे- प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


संदर्भ : 

उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , समुद्रपूर यांचेकडील पत्र क्र . - मौजा गांगापुर- परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , दिनांक ७ जुलै २०२२ प्राप्त दिनांक 
२० जुलै २०२२ . 


क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण - अधिसूचना - मौजा गांगापुर -३८० ९ -२०२२ . 

महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९३- प्र . क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर - ४३२३ 
स - ४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 

व 


स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा गांगापुर , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप - अधीक्षक , भूमि अभिलेख , समुद्रपूर यांचे अधिनस्त साजा समुद्रपूर मध्ये मौजा गांगापुर हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


अ.क्र . जिल्हा 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


१ 


( २ ) 

वर्धा 


नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणा - या गावांचा / मिळकतीचा तपशील 

सध्या परिरक्षणासाठी 

परिरक्षणास 

नव्याने 

घ्यावयाची 


तालुका कार्यालयाचे 

नाव 


( ३ ) 


समुद्रपूर 


( ४ ) 

उप अधीक्षक , 

भूमि अभिलेख , 

समुद्रपूर . 


. 


साजा 


( ५ ) 


परिशिष्ट - ब 


एकूण . 


उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) 


गांवे 

( ६ ) 


समुद्रपूर समुद्रपूर 

गीरड 

कोरा 


मिळकती गांवे मिळकती 

( ७ ) 

( ८ ) 

( ९ ) 


५४३ 

५ ९ ४ 

५७ ९ 


१७१६ 


गांगापुर 

परसोडी 

४६ 

हुसेनपुर ४६ 


१२१ 


पुनर्रचनेनंतरची 
स्थिती 


साजा 


गांवे 

( १० ) ( ११ ) 


२ ९ समुद्रपूर समुद्रपूर 

गीरड 

कोरा 

सुकळी 

सावंगी झाडे 

धामनगाव 

नारायणपुर 

गांगापुर 

परसोडी 

हुसेनपुर 


१० 


१५ 


मिळकती 

( १२ ) 


५४३ 

५ ९ ४ 

५७ ९ 

५० 


६५ 

७३ 

३१ 

२ ९ 

४६ 

४६ 


२०५६ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु . ४५,५५५ ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३८ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - २०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१ ९- प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.एस.आर .४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे - प्र.क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , समुद्रपूर यांचेकडील पत्र क्र . - मौजा गौळ - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , दिनांक ७ जुलै २०२२ प्राप्त दिनांक 

२० जुलै २०२२ . 


१६ 


क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण - अधिसूचना - मौजा गौळ- ३८१२-२०२२ . 

महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर - ४३२३ 
स - ४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


अ.क्र . जिल्हा 


स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा गौळ , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , समुद्रपूर यांचे अधिनस्त साजा मांडगाव मध्ये मौजा गौळ हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

- 


( १ ) 


१ 


· 


( २ ) 

वर्धा 


तालुका कार्यालयाचे 

नाव 


नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणा - या गावांचा / मिळकतीचा तपशील 

सध्या परिरक्षणासाठी 

परिरक्षणास 

उपलब्ध 

नव्याने 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) 

घ्यावयाची 


( ३ ) 

समुद्रपूर 


वर्धा : 

दिनांक २२ जुलै २०२२ . 


अधिसूचना 


साजा 

( ५ ) 


एकूण 


परिशिष्ट - ब 


१ 


( ४ ) 

उप अधीक्षक , मांडगाव मांडगाव 

भूमि अभिलेख , 

समुद्रपूर . 


गांवे 


मिळकती गांवे 

( ७ ) ( ८ ) 

८१७ गौळ 


८१७ 


१ 


मिळकती 

( ९ ) 


७७ 


७७ 


पुनर्रचनेनंतरची 

स्थिती 


साजा 


गांवे 

( १० ) ( ११ ) 


मांडगाव मांडगाव 

मेनखात 

खुनी 


रज्जाकपुर 

औरंगपुर 

नांद्रा 

गौळ 


७ 


मिळकती 

( १२ ) 


८१७ 

३३ 

४५ 

३६ 

४० 


७६ 

७७ 


११२४ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु . ५१,००५ ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 


प्रमोद ठुबे , 
जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , 
वर्धा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


